राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “Strengthening of 
Soil Microbiology Laboratory at Zonal Agriculture 
Research Station, Solapur for Commercial 
Production of Phule Trichoderma Plus and 
Decomposing Culture” या रुपये ६०.०० लाख 
रक्कमेच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२३/प्र.क्र.२९/७-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : 03 मार्च, २०२३. 


संदर्भ:- १.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३१ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र.आरकेव्ही-२०२२/प्र.क्र.२२७/१४-अ,दि.०६/०१/२०२३. 
२.संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांचे पत्र UH. 
मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्र.मा./प्र.क्र.२२३/३८५/२०२३, दि.०७/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३१ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि.२३/११/२०२२ 


रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर झालेल्या Strengthening of Soil Microbiology Laboratory at 


Zonal Agriculture Resarch Station, Solapur for Commercial Production of Phule Trichoderma 


Plus and Decomposing Culture Uf प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प महात्मा फुले 


कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सोलापूर येथे पुढील दोन आर्थिक वर्षात 


राबविण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या 


स्वरूपात रू.६०.०० लाख निधी दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. 


त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने रू.६०.०० लाख नियतवाटप मंजूर करण्यास मान्यता 


प्रदान केळी आहे. त्यानुसार संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी 


संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.२९/७-ओ 
शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत Strengthening of Soil Microbiology Laboratory at 


Zonal Agriculture Resarch Station, Solapur for Commercial Production of Phule 


Trichoderma Plus and Decomposing Culture हा प्रकल्प महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 


अंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सोलापूर येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या रु.६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये साठ लक्ष फक्त) इतक्या निधीच्या 


खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रकल्पाचा दोन वर्षाच्या खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे राहील. (रु.लाखात) 
अ.क्र. | घटक सन २०२२-२३ | सन २०२३-२४ | एकूण 
ei प्रशासकीय खर्च 0,90 0,90 १.४० 
२ कच्चा माल (आवर्ती आकस्मिक) १.७० १.७० ३.४० 
३ प्रशिक्षण आयोजन(शेतकरी/शोतकरी संघ) 1... | २.०५ २.०५ 
४ अनावर्ती खर्च ५३.१५ (| ५३.१५ 
एकूण ५५.५५ ४.४५ ६०.०० 
एकूण (अक्षरी रु.साठ लाख फक्त) 


४. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सोलापूर येथे राबविण्यात येईल. 


५. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे 


संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 


राहुरी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य 


छासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परिक्षण 


उपयोगिता प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
वेळोवेळी सादर करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.२९/७-अओ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३०३१६४४१६४४०१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


d by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

M | TA L | KA L Pp E S H “AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22dfe162525b696c1facc3a8ddb26b639c76b455434e4 


dbb3cd50474dcc58f, 
serialNumber=60AE0791D92611A135CES 1A5EE439203FDBDB39 
C H A U D H A R | 5146D132620B3437EDED658CE, cn=MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 
Date: 2023.03.03 16:48:31 +05'30' 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (कृषी),मंत्रालय, मुंबई -३२. 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई -३२. 
) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


कुलगुरु/कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

संचाळक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

संचाळक(संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 

१२) संचालक, ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२. 

१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
) 
) 
) 
) 


१५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७) राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


